सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महिला आर्थिक 
विकास महामंडळास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०१९/प्र.क्र.६२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ७ जानेवारी, २०२०. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९. 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.माविम-२०१९/प्र.क्र.६२/का-१०, दि.९ जुले, २०१९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१.४.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षासाठी विभागास उपलब्ध करण्यात आलेले लेखानुदान विचारात घेता, २२३५-१३१६ या संगणक 
संकेतांकाखाली ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹२४,४५,६१,०००/- (अक्षरी 
रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) पैकी ₹८,१५,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी 
पंधरा लक्ष फक्त) इतका निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.९.७.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.८.७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० 
च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर 
(बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०१९ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत केला 
जाईल, असे कळविले आहे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.८.७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मागणी क्र.एक्स-०१ 
याखाली विभागास उपलब्ध करण्यात आलेले “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९” विचारात घेता, २२३५- 
१३१६ या संगणक संकेतांकाखाली ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पीत तरतूद 
₹२४,४५,६१,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) पैकी यापूर्वी संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील दि.८.७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेली तरतूद ₹८,१५,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी पंधरा लक्ष फक्त) वजा करता अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादत निधी 
वितरीत करण्यासाठी ₹६,५२,३६,६००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी बावन्न लक्ष छत्तीस हजार सहाशे फक्त) इतका 
निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.८.७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मागणी क्र.एक्स-०१ 
याखाली विभागास उपलब्ध करण्यात आलेले “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९” विचारात घेता, २२३५- 
१३१६ या संगणक संकेतांकाखाली ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरिता ₹६,५२,३६,६००/- (अक्षरी 
रुपये सहा कोटी बावन्न लक्ष छत्तीस हजार Pel फक्त) इतका निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास 
वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१९/प्र.क्र.६२/का-१० 


२. सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाळ विकास 
अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीमधून महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या 
वेतनेत्तर बाबींवर निधी खर्च करण्यापूर्वी त्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 
४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या सहीने तयार केलेले व उपसचिव, 
महिला व बाल विकास विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी यांना सादर करावे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सदर देयकातील मंजूर रक्‍कम धनादेशाव्दारे अदा करावी. उपसचिव, महिला 
व बाल विकास विभाग यांना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी सादर केलेल्या 
देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. 
५. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०३, महिला 
कल्याण, (०३) इतर योजना, (०३) (०१) महिला आर्थिक विकास महामंडळ (२२३५ १३१६) (महिला सक्षमीकरण), 
(कार्यक्रम, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या SANS सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.४ ते १९ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००१०८१५३७०२१४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Smita Dattatray ५०८ 


Smita Dattatray ५५-५५: 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb66 


72cc02aa258b08, 


7 rialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1ece461c9dfd9c679b2 
IVa a I 8f98e79475c5ea90e2 =Smita Dai Nivatk 


Date: 2020.01.08 15:22:01 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, अवर सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बी.डी.एस. 
प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


